र; 
र 
र 
0: 


बर्वे 


पामेल्रा एस्पेलैंड, चित्र: कैथरीन क्लीरी, मराठी: 


लोकांनी हजारो वर्षापासून पिगमॅलियनच्या 
कहाणीचा आनंद घेतला आहे. कलाकारांनी त्याची 
चित्रे काढली आहेत. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नावाच्या इंग्रजी 
लेखकाने त्याच्याशी निगडीत नाटक लिहले होते. 
तुम्ही ती फिल्म बघितली असू शकते जी त्या 
नाटकावर आधारित होती. त्या चित्रपटाचे नाव होते 
“माय फेअर लेडी.” मराठीत त्या नाटकाचे नाव आहे 
“फुलराणी”. ते नाटक पु.ल.देशपांडे यांनी मराठीत 
रुपांतरीत केले आहे. 


ही कहाणी त्या मूळ कहाणीचे संस्करण आहे. 
ही एक सुंदर आणि प्रतिभाशाली युवा मूर्तिकाराची 
कहाणी आहे जो खूप पाखंडी आणि घमेंडी होता. 
त्याचे नाव पिगरमॅलियन होते. आणि तो महिलांच्या 
प्रती विशेष पाखंडी होता. “महिलांची कोणाला गरज 
आहे? तो म्हणत असे. “माझे माझ्या कलेवर प्रेम 
आहे. आणि ते माझ्यासाठी पुरेसे आहे.” 


पण एके दिवशी पिगमॅत्रियनने एका अशा 
मूर्तीवर काम करायला सुरुवात केल्ली जिने शेवटी 
पिगमेलियनला त्याची खरी जागा दाखवली. नवी 
मूर्ती, पिगमेलियनने तयार केलेल्या कोणत्याही 
मूर्तीपेक्षा अधिक सुंदर होती. आणि काय होत आहे 
हे समजण्याच्या आधीच पिगमेत्रियनला आपण 
बनवलेल्या मूर्तीविषयी प्रेम वाटू लागले. तो थंड 
दगडाच्या एका तुकड्यावर प्रेम करू लागला होता 
आणि त्यात वेडा झाला होता. पिगमेत्रियनची गोष्ट 
तुम्हांला हसण्यास मजबूर करेल कारण 
पिगमेत्रियनने हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला की ती 
मूर्ती खरी आहे. 


पिगमॅतरियनची 
कहाणी 


पामेला एस्पेलरैंड 
चित्र: कैथरीन क्लीरी 


या कहाणीच्या बाबत 


प्राचीन यूनान (ग्रीस) खूप मोठा तर नव्हता, पण तो एक महत्वपूर्ण 
देश होता. सगळं मिळून, यूनानी राज्यांचे क्षेत्रफळ ऑस्ट्रियाच्या इतके 
मोठे असेल. पण या छोट्याशा देशाने जगाला कितीतरी प्रसिदध लोक 
आणि नवीन विचार दिले. 

प्राचीन यूनानी लोक खूप प्रमाणात आपल्या सारखेच होते. २००० 
वर्षांपासून त्यांची मुले खेळत,शाळेत जात होते आणि ऑलम्पिक खेळ 
बघत असत. मोठी माणसं काम करत असत. ते नाटक आणि कविता 
लिहित असत. ते कायदे तयार करत. त्यांचे सरकार, म्हणजे 
पश्‍चिमेकडच्या लोकशाहीची सुरुवात होती. 

पण यूनानी लोकांना विज्ञानाच्याबाबत एवढी माहिती नव्हती जितकी 
आज आपल्याला माहीत आहे. म्हणून त्यांनी निसर्गाला समजून 
घेण्यासाठी मिथकांचा उपयोग केला. जेव्हा समुद्रात वादळ आले, तेव्हा 
त्यांनी म्हटले, “समुद्राची देवता पोसीडॉनला क्रोध आला असेल!” जेव्हा 
चांगले पीक येई, तेव्हा त्यांनी म्हटले, "पृथ्वीची देवता डेमेटर खुश झाली 
असेल.” वास्तवात सर्व मिथकामध्ये निसर्गाची व्याख्या नव्हती. पण 
काही मिथके आपल्याला युनानी इतिहासाच्या बाबतीत जरूर 
सांगितले.त्यातील काही चांगल्या कहाण्या आहेत. 

यूनानी सभ्यतेने अनेक वर्षे राज्य केले, पण ती नेहमीसाठी कायम 
राहिली नाही. जवळपास १५० इसवीसन पूर्व रोमनांनी युनानवर कब्जा 
मिळवला. रोमनांनीसुद्‌्धा यूनानी देवी-देवताना आपलं मानलं. त्यांची नावे 
बदलून फक्त रोमन नावे दिली. (या कहाणीत रोमननावांचा उपयोग केला 
गेला आहे) अधिकांश रोमन वास्तवात देवांवर विश्‍वास ठेवत नव्हते. पण 
त्यांना चांगल्या कहाण्या पसंत होत्या. म्हणून, ते मिथक कथा सांगत 
राहिले. 


ग्त्य् 
व “१ १ 
व, 
| च 
| 


व | | छटा अग 
11.41. क$ 0 ५ सागंरं - न, 
>€->5*4_ काळा सागर" 
क इटली आ. तागड न त 
- > माउंटं, ओलम्पस 
ही...) जह २ (.7, 
जव यनान ट्के 
वि आता | र्ट 
की आ झड ..: ९५०३७ च्म्स् /१ १ 
2: प, ८ (४२७9 डा, 
की ७॥८])॥(१॥११॥५८१७५ 978 
१ागर][(.» ष्स्ञ '-भूमध्य-सागर न्य 
आफ्रिका क. 


?४७छणा ब 1७९0 ण ता [नकात रज “४७, 


पिगमॅलियन सायप्रस दूवीपवर राहत असे. 

पिगमॅतरियनची कहाणी सगळ्यात आधी ओविड नावाच्या एका रोमन कवीने 
लिहली होती. ओविडचे सगळ्यात प्रसिद्ध पुस्तकाचे नाव "मेटामोर्फोसॉज़" आहे . 
"मेटामोर्फोसॉज़" शब्दाचा अर्थ परिवर्तन असा आहे. पुस्तकातील प्रत्येक कविता 
कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या बदलाची कहाणी सांगते. या कहाणीत 
पिगमॅतरियन आणि त्याची मूर्ती दोन्ही बदलतात. 

खूप लोकांनी पिगर्मॅलरियनच्या कहाणीचा आनंद घेतला आहे. कलाकारांनी 
त्यासंदर्भात चित्रे काढली. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नावाच्या एका इंग्रजी लेखकाने 
त्याबद्दल नाटक लिहले होते. कदाचित तुम्ही त्या नाटकावर आधारित चित्रपट 
बघितला असेल "माय फेयर लेडी." 


खूप पूर्वी, भूमध्य सागरात सायप्रस नावाच्या 
दवीपावर पिगमॅलियन नावाचा एक माणूस राहत 
होता. पिगमॅलियन एक मूर्तिकार होता. तो दगड 
आणि हस्ती दंताच्या साहय्याने सुंदर मुत्यी तयार 
करत असे. कधी कधी तो वीर योद्धांच्या मुर्त्या तयार 
करत असे. कधी कधी तो देवी देवतांच्या मुर्त्या तयार 
करत असे. कधी कधी तो छोट्या लहान मुलांच्या 
मुर्त्या सुदधा तयार करत असे. त्या जिवंत 
लोकांसारख्या दिसत. काही लोकांना पिगमॅत्रियनने 
तयार केलेल्या मुर्त्या जिवंत लोकांपेक्षा उत्तम वाटत 
असत. 


__ पिगमॅलियन दिसायला खूप सुदंर होता. सायप्रसमधील 
अनेक तरुणींना तो आवडत असे. पण तो त्या सगळ्यांना 
नजरेआड करत असे. त्याला स्त्रिया आवडत नसत. 


करणार नाही. तो म्हणे, “मी एक कल्लाकार आहे, त्रास 
देण्यासाठी मला एका पत्नीची गरज नाही. माझे माझ्या 
तो म्हणे, “स्त्रियांचा मला खूप त्रास होतो.” कलेवर प्रेम आहे एवढे पुरेसे आहे.” 


कदव्कालळ जा 2 न्न अ... ला... काक... 


एक दिवस पिगमॅलियनने एक नवीन मूर्ती बनवण्याचे ठरवले. पिगमॅलियनला या मूर्तीविषयी एक विशेष येत होता. 


त्याने चमचम करणारा संगमरमरचा एक दगड निवडला. मग असे वाटत होते की तो त्या व्यक्‍तीला सरळ दगडातून बाहेर 
त्याने आपली छन्नी-हातोडी उचलली आणि तो कामाला लागला. काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. पिगमॅलियनने आधीही खूप 
त्याने दिवसभर काम केले आणि जेव्हा सूर्यास्त झाला, तेव्हा मुर्त्या तयार केल्या होत्या. पण त्यासारखी मूर्ती एकही नाही, 


त्याने मशाल पेटवली आणि मग काम करत राहिला. ती मूर्ती काहीतरी वेगळीच वाटत होती. 


पिगमॅलियनने अनेक दिवस आपल्या मूर्तीवर काम 
केले. ती एका तरुण महिलेची मूर्ती होती. तिचा चेहरा 
सौम्य, बुद्धिमान होता. तिचे खांदे गोलाकार होते. ती 
सडपातळ आणि सुंदर होती. मशालीच्या उजेडात असे 
वाटत होते की ती जणू श्वास घेत आहे. 


कधी-कधी पिगमॅलियन आपली हत्यारे खात्री ठेवत 
असे आणि फक्‍त आपल्या मूर्तीकडे बघत असे. एक 
दिवस तो तिला स्पर्श करण्यासाठी पुढे गेला. त्याला खूप 
चांगले वाटले. पिगमॅलियनने विचार केला की ती मूर्ती 
त्याने आजपर्यंत पाहिलेल्या महिलांपैकी सगळ्यात सुंदर 
आहे. 


काय होत आहे हे कळण्यासाठी आधीच पिगमॅलरियनला 
आपल्या मूर्तीविषयी प्रेम वाटू लागले. त्याने तिला मिठी 
मारत्री. त्याने तिची पापी घेतली. पिगमॅत्रियनला वाटत 
होते की त्या मूर्तीने सुद्धा तिला परत मिठी मारावी 
आणि तिने तिचे चुंबन घ्यावे. मूर्ती तिथेच उभी होती. 
शेवटी ती एक मूर्ती होती. 


हिर) 
मिशी. 20. '। 


किक (४४७ 
| “२०१८४०१. ५.2 
1. स्वा मेड. 


बिचारा पिगमॅलियन! त्याने हे विसरण्याचा खूप प्रयत्न 
केला की ती मूर्ती कोणी जिवंत स्त्री नाही. त्याने मूर्तीला 
राणी सारखे बैंगनी रंगाचे आणि सोन्यासारखे सुंदर कपडे 
घातले. त्याने तिच्यासाठी भेटवस्तू खरेदी केल्या- चांदीच्या 
पिंजऱ्यात पाळीव पक्षी, छोटी खेळणी,आदि. 


त्याने मूर्तीच्या बोटात हिऱ्याच्या अंगठ्या घातल्या. त्याने तिच्या 
गळ्यात मोत्याच्या माळा घातल्या. त्याने तिच्या कानात माणिक 
असलेली कानातली घातत्री. रात्री त्याने त्या मूर्तीला अंथरुणावर 
झोपवले. मग त्यांनी मूर्तीला फर घालून झाकून घातले. एवढेच नाही 
तर मूर्तीच्या डोक्याखाली त्याने एक उशी सुद्‌धा ठेवली. 


कधी कधी पिगमॅलियनला स्वतःचा राग पण येत असे. “मी एवढा 
मूर्ख कसा असू शकतो?” तो म्हणत असे. “मी एका दगडाच्या 
तुकड्यावर प्रेम कसा करू शकतो?” पण परत तो आपल्या सुंदर 
मूर्तीकडे बघे आणि मग परत तिच्या प्रेमात तो बुडून जात असे. 


त्यावर धूळ जमा झाली होती. त्याने आता इतर मुर्त्या करणे बंद 
केले होते. त्याएऐवजी तो आपला सगळा वेळ त्या मूर्ती बरोबर 
घालवत होता. जिच्यावर तो प्रेम करत होता. तो मूर्तीशी तासोतास 
बोलत असे. तो तिला कहाण्या सांगत असे. 


पिगमॅलियनला वाटले की त्याचे प्रेम नेहमी गुप्त 
राहील. त्याला विश्वास होता की कोणाला 
त्याच्याबाबतीत कळणार नाही. पण देव देवतांना माहीत 
असते की पृथ्वीवर लोक काय करत आहेत ते. एक 
दिवस प्रेमाची देवी व्हिनसने माउंट ओलिंपसवर 
असलेल्या आपल्या घरातून खाल्ली बघितले. तिने 
बघितले की पिगमॅलियन एका मूर्तीवर किती प्रेम करत 
आहे. , 


"अच्छा अच्छा!" देवीने मनातल्या मनात हसत 
म्हटले. “बघा पिगमॅलियनला काय झाले! तो म्हणत 
असे की तो कधी कोणा स्त्रीवर प्रेम करणार नाही, 
आणि आता बघा त्याचे काय झाले आहे. तो एका थंड 
दगडाच्या तुकड्यावरच्या प्रेमात वेडा झाला आहे.” चला 
त्याला त्याच्या घर्मेडी स्वभावामुळे एक धडा तर 
मिळाला. 


पण लवकरच व्हिनसला पिगमॅत्रियनविषयी खेद 
वाटू लागला. शेवटी ती प्रेमाची देवता होती. तिला वाटे 
की लोकांनी एकमेकांवर प्रेम कर्वे.पण इथे मामला जरा 
वेगळा होता. पिगमॅत्रियनला एका व्यक्‍तीविषयी प्रेम 
नव्हते तर त्याचे एका मूर्तीवर प्रेम बसले होते. पण 
त्यामुळे काम होणार नव्हते. 


सायप्रसमधील सगळे लोक व्हिनस देवीची पूजा करत असत. ती 
लोकांची आवडती देवी होती. दरवर्षी ते व्हिनससाठी एक विशेष उत्सव 
आयोजित करत असत. पूर्ण सायप्रसमधून लोक तिची पूजा करण्यासाठी 
येत असत. लोक व्हिनसच्या वेदीवर तिच्या आवडीची गुलाबाची फुले 
वाहत असत. 


.. ल्लोक व्हिनससाठी पांढरी गाय अंत,जिची शिंगे सोन्याने मढवलेली 
होती. लोक पूर्ण दिवस व्हिनसची प्रार्थना करत असत आणि पूर्ण रात्रभर 
तिच्या सन्मानासाठी गाणी गात असत. आता अशी स्थिती आली होती 
की पिगमॅलियन एक मिनटसुद्धा आपली मूर्ती सोडण्यास तयार नव्हता. 
पण त्याला व्हिनसची पूजा करण्याची इच्छा होती. त्याला व्हिनसकडे एक 

मागणी करायची होती. म्हणून तो ही व्हिनसच्या वेदीवर आला. 


व्हिनसने स्वतःला अदृश्य केले त्यामुळे पिगमॅलियन तिला बघू 
शकणार नाही. व्हिनसने बघितले की पिगमॅलियनने तिच्या वेदीवर 
काही भेटवस्तू ठेवली आहे आणि प्रार्थना करण्यासाठी आपले गुडघे 
टेकवले आहे. 


"कृपया माझी प्रार्थना ऐका, प्रिय व्हिनस!" पिगमॅलियनने म्हटले. 
“तुम्हांला माहीत आहे की मला स्त्रिया कधीच आवडत नव्हत्या. 
तुम्हांला हे माहीत आहे की मी असे म्हटले होते की मी कधीच लग्न 
करणार नाही. पण आता मी बदललो आहे. मी खरोखरच बदललो 
आहे. आता मला लग्न करण्याची इच्छा आहे! जर ..” 


अचानक पिगमॅलियन थांबला. तो असे कसे म्हणू शकत होता, 
“जर मी तयार केलेल्या मूर्ती बरोबर लग्न करू शकलो असतो? 
कारण ते खूप मूर्खपणाचे वाटले असते. व्हिनसने पण असाच विचार 
केला असता!” 


पिग्मॅलरियनने काही मिनिटे विचार केला. मग त्याने आपला घसा 
साफ केला. तो म्हणाला, “जर माझ्या मूर्तीसारखी एखादी स्त्री 
मिळाली तर! तर मी तिच्यावर जरूर प्रेम केले असते. मी तिच्याशी 
लग्न केल्ले असते. मी वचन देतो.” 


पिगमॅलियनच्या प्रार्थनेने देवी व्हिनस खूप प्रसन्न झाली. म्हणून 
तिने आपल्यावर वेदीवर जळणाऱ्या आगेला तीन वेळा उडवले. 
पिगमॅतलरियनने आगच्या ज्वाळा उजळतांना बघितल्या. “माहीत नाही 
याचा काय अर्थ आहे?” त्याने स्वतःशीच म्हटले. “व्हिनसने माझी 
प्राथना ऐकत्री असेल का? ती माझी इच्छा पूर्ण करेल का? 


त्यानंतर पिगमॅत्रियन लवकर घरी गेला. तो आता घरी 
पोहचण्यासाठी वाट बघू शकत नव्हता. कदाचित व्हिनसने 
त्याच्या प्रार्थनेचे उत्तर दिल्ले असेल. 


पिगमॅलरियन धावत आपल्या घरात घुसला. त्याने उत्सुकतेने 
घरात चारी बाजूला पाहिले. त्या दिवशी सकाळीच 
पिगमॅलियनने तिला एक लांब नवीन वस्त्र घातले होते. आणि 
तिच्या गळ्यात सोन्याची माळ घातली होती. पिगमॅलियनने 
तिच्या केसात फुलेही माळली होती. पिगमॅलियनला मूर्ती खूप 
सुंदर वाटत होती. पण ती अजूनही एक दगडाची मूर्ती होती. तो 
एक दगडाचा तुकडा होता. पिगमॅलियनचा कोणताही प्रयत्न ते 
सत्य बदलू शकत नव्हता. 


पिगमॅलरियनला खूप दुःख झाले. तो हळूहळू आपल्या 
मूर्तीजवळ गेला. त्याने तिच्या चिकन्या गालाला स्पर्श केला. 
त्याने तिच्या बोटातल्या अंगठ्या आणि पायातल्या छोट्या 
छोट्या चपला बघितल्या. त्याने आपले दोन्ही बाहू मूर्तीच्या 
चारी बाजूने टाकले.त्याला वाटले की त्याचे हूदय तुटेल. 


“हे खूप निराशाजनक आहे!' पिगमॅलरियन रडला. “मी देवी 
व्हिनसकडे अशी असंभव इच्छा पूर्ण करण्याची मागणी करायला 
नको होती.” 


पि 
'८७'२०१%<% क ७८0 ०42 


! 


ज़रा थांबा! कारण काहीतरी वेगळे होत होते. मूर्ती खरोखरच श्‍वास घेत 
होती का? मूर्ती थोडीशी हलत होती का? मूर्ती सुद्धा पिगमॅलियनच्या 
दोन्ही बाजूला आपले बाहू टाकण्याचा प्रयत्न करत होती का? 

पिगमॅलियन मागे झाला. असे वाटत होते की मूर्तीसुद्धा त्याच्याकडे 
तशीच बघत होती. आणि मग मूर्तीने आपल्या पापण्यांची उघडझाप केली. 
ते बघून पिगमॅलरियनला आपल्या डोळ्यावर विश्‍वास बसला नाही. 


त्याची मूर्ती एक जिवंत स्त्री झाली होती. ती हसत 
पिगमॅत्रियनकडे आली. लवकरच पिगर्मॅलरियनला तिच्या कोमल 
श्वासाचा अनुभव आपल्या गालावर आला. तिचे केस रेशमासारखे 
होते. आणि फुलांमध्ये सुगंध होता. पिगमॅलियन कधी इतका खुश 
झाला नव्हता. देवी व्हिनसने त्याची प्रार्थना ऐकली होती! 


निःसंदेह, पिगमॅत्रियनने देवी व्हिनसला दिलेले 
वचन पाळले. त्याने त्या स्त्रीशी लग्न केले. तिचे 
नाव गॅलाटिया होते - आणि देवी व्हिनस, त्या 
दोघांच्या लग्नात आली. एक वर्षानंतर त्यांना एक 
मुलगी झाली. त्यांनी तिचे नाव पाफोस ठेवले. 
सायप्रस मध्ये पाफोस नावाचे शहर आजही मोजूद 


( ह । कक क्रमात” श्र आहे. 
भि ॥॥0022202070-0. 


:.” 


"२०८००७७ ७ 
शक रोबो .>/.. 


